सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन 
करण्याबाबत व त्याकरीता आवश्‍यक पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यास्थाप-१२१९/५१३/प्र.क्र.१९१/का-११. 
मुख्य इमारत, पाचवा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ जुले, २०२३. 


संदर्भ :- १. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. बी (डब्ल्यू) अ-१२२३/२००५/१४४७/ 

२०६२२/२०१९, दि.२८.०६.२०१९ , बी (डब्ल्यू) अ-१२२३/२००५/१४८५/२४३३७, 

दि.२२.०७.२०२२ व बी (SEA) अ-१२२३/२००५/२२४९/४०२५७, दि.२९.११.२०२२ 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा यांचे 0.1९०.३९२८/२०२२,दि.२१.०७.२०२२, 

जा.क्र.१७८२३/२०२२,दि.१०.१०.२०२२ व जा.क्र.१९३६०/२०२२,दि.०९.११.२०२२. 

३.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.१६/आ.पु.क.,दि.२७.०३.२०२२ 
रोजीचे पत्र. (उपसमितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त) 

४.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.२२/आ.पु.क.,दि.२७.०४.२०२३ 
रोजीचे पत्र. (उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना : 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४.०४.२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard 
Format) राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / 
प्रकरणांची किमान संख्या ५०० असावी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत 
आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या 
धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने फलटण, जि.सातारा येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय हे न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय 
स्थापना समितीने” मान्यता दिली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समिती व मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता 
दिल्यानुसार सदर न्यायालय स्थापन करण्यास मंजूरी देण्याबाबतचे व त्याअनुषंगाने 
पदनिर्मितीबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


फलटण, जि.सातारा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व 
त्याकरीता पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-१२१९/५१३/प्र.क्र.१९१/का-११ 


नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, फलटण, जि.सातारा 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी नव्याने निर्माण 
केलेल्या 
पदांची संख्या 
(शो. 2 जिल्हा व अतिरिक्‍त न्यायाधीठा | Pay in Judiciary Services SS ae 
२ | अधीक्षक एस-१६: ४४९००-१४२४०० pt | 
३ | लघुलेखक ग्रेड-१ एस-१७: ४७६००-१५११०० a 
४ | वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० 8 
4 | कनिष्ठ लिपीक एस-६: 13% 00-§3200 ९ 
६ । बेलिफ एस-६: १९९००-६३२०० ३ 
एकूण नियमित पदे १९ 


ब) बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 


अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ संख्या 
तै. | . | पुस्तक बांधणीकार 1१ 
२. | शिपाई २ 
३. | पहारेकरी 1 प 
४. । सफाईगार 11 बि 
एकूण मनुष्यबळ ५ 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदींचे पालन करण्याची दक्षता संबंधित न्यायालयाने घ्यावी. 


उपरोक्त नव्याने निर्माण केलेली पदे भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दिनांक 
३१/८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत असून सदर पदांना दिनांक 
३१/८/२०२३ नंतर पुढील मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालय, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-१२१९/५१३/प्र.क्र.१९१/का-११ 


(अनिवार्य) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी 
उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
अनौपचारिक संदर्भ ११७/आपुक, दि.१.३.२०२३ व अनौपचारिक संदर्भ ६६७/व्यय ५, 
दि.३.७.२०२३ अन्वये तसेच दि.२८.६.२०२३ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Bs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०७१७३९११०८१२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
V | | A S VA S A N T JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e0 19c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9 
e042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 1 2422482D4768 
A126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT 
GAIKWAD 
Date: 2023.07.07 17:40:17 +05'30' 


( विलास व्ही. गायकवाड) 
विधि सल्लागार -नि-सहसचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 

५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

६. सर्व मंत्री यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९. प्रबंधक (निरीक्षणे -१, मा.उच्च न्यायालय (अ.श), मुंबई (पत्राने) 
१०.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा. 

११.जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, फलटण, जि.सातारा. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१४.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ आ.पु.क, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३, २३ व २० मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती/ कार्या-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


